संदर्भ: 


शासन आदेशा 


अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍ती 
झालेल्या तथापि, अन्य जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर केलेल्या डॉ. नामदेव 
आडकुजी हेडाऊ, सहायक प्राध्यापक 
(स्थापत्य) यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर 
वर्ग करण्याचे आदेश रद्द करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन आदेश क्र. न्यायाप्र- २०२०/प्र.क्र.१००/२०/तांशि-१ 
४था मजला, मंत्रालय (विस्तार) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: १६ फेब्रुवारी, २०२४ 

१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/ 
१६-ब. दिनांक २१ डिसेंबर, २०१९ 


२. विभागाचे कार्यालयीन Bea क्र. न्यायाप्र २०१९/प्र.क्र. (१३१/१९)/तांशि-१, 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१९ 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ए/ 
१६-ब. दिनांक ३० जून, २०२० 


३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: बीसीसी २०१८/प्र.क्र.१८७ 
ए/१६-ब, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०२०, 


४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/ 
१६-ब, दिनांक २८ ऑक्टोबर, २०२१ 


५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/ 
१६-ब, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२२ 


६. विभागाचे शासन निर्णय क्र. एससीटी-६५१३/८१/(५/१२३)/तांशि-१, दिनांक 
१५ जानेवारी, २०१६ 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक २१.१२.२०१९ च्या शासन 


निर्णयान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध 
ठरलेल्या अथवा सादर करु न ठाकलेल्या अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या 


अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करणे, तसेच अनुसूचित जमातीच्या पदावर 
नियुक्‍त झालेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची रिक्‍त होणारी पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगास मागणीपत्र पाठविणे याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार, अनुसूचित जमाती 


प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, अन्य प्रवर्गाचे (कोष्टी- विमाप्र) जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 


केलेल्या डॉ. नामदेव आडकुजी हेडाऊ यांच्या सेवा संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक ३१.१२.२०१९ 


रोजीच्या कार्यालयीन आदेशान्वये अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या असून, सामान्य 


शासन आदेशा क्रमांकः न्यायाप्र- २०२०/प्र.क्र.१००/२०/तांशि-१ 


प्रशासन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचनांनुसार त्यांच्या अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्यात आलेल्या सेवेस मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 


२. मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र. ९०३/२०२१ सोबत रिट याचिका 
क्र. ८८८/२०२१- नामदेव हेडाऊ विरूद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणी दिनांक ०४.०५.२०२१ 
रोजी मा. न्यायालयाने खालीलप्रमाणे निर्णय दिला आहे- 


“25. ...(106 the judgement of this Court inter parties has become final and there 
is no element of fraud at the time of delivering the judgement by this Court, the 
said judgement would bind the parties and operate as a res judicata. The subsequent 
judgement of the Apex Court laying down the proposition of law different that the 
one on the basis of which the judgements are delivered by this Court and have 
attained finality cannot be reopened, Quietess will have to be given to the litigation. 
The protection granted by this Court to the employment of the petitioners in the 
writ petitions filed by them earlier bind the parties and shall continue. 


26. In the light of the above, the Government Resolution dated 21st December, 
2019 shall be read in a manner not to include the employees whose tribe claims are 
invalidated, but are granted protection in employment under the judgements/orders 
of this Court and the said judgements/orders have attained finality. 


27. In view of the aforesaid, the impugned communications placing the 
petitioners on supernumerary posts are quashed and set aside. 


28. Rule accordingly is made absolute in above terms. No costs." 


3 तसेच, डॉ. हेडाऊ, सहायक प्राध्यापक (स्थापत्य) यांनी Re याचिका क्र. १३०२/१९९२ 
मध्ये दाखल केलेल्या अवमान याचिका क्र. १७१/२०२० अन्वये त्यांनी त्यांच्या सेवा अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्याकरिता निर्गमित करण्यात आलेल्या दिनांक ३१.१२.२०१९ रोजीच्या 
कार्यालयीन आदेशास आव्हान दिले आहे. प्रस्तुत प्रकरणी मा. न्यायालयाने दिनांक 
२८.११.२०२२ च्या आदेशामधील परिच्छेद-६ मध्ये खालीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत- 


"We do not propose to issue the notice to the respondents, but would afford time to 
re- look their action of placing the petitioners on the supernumerary posts in view 
of the decision in Writ Petition No. 903/2020." 


४. मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या दिनांक ०४.०५.२०२१ च्या 
आदेशाविरोधात शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका (डायरी) क्र 
२१८५३/२०२२- मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन विरूद्ध नामदेव हेडाऊ दाखल केली असून, 
सदर विशेष अनुज्ञा याचिका सद्य:स्थितीत न्यायप्रविष्ट आहे. 


यास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन मा. सर्वोच्च 
न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका (डायरी) क्र. २१८५३/२०२२- मुख्य सचिव, महाराष्ट्र 
शासन विरूद्ध नामदेव हेडाऊ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून डॉ. नामदेव आडकुजी 
हेडाऊ, सहायक प्राध्यापक, स्थापत्य अभियांत्रिकी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग 
करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले संदर्भाधिन क्रमांक 2 येथील विभागाचे दिनांक 
३१.१२.२०१९ चे कार्यालयीन आदेशा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत. 


५. हा शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३९/आरक्षण- 
QU, दिनांक 94.02.2028 अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः न्यायाप्र- २०२०/प्र.क्र.१००/२०/तांशि-१ 


६. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 
२०२४०२१६१६१८५२०२०८ असा आहे. सदर शासन sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 


4 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
PAG A R E S H R | KR | S H N A TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=cc78d6dbb4fe0c3d5473ed374dc1 007ae7 db08a8a6ca9468ce2a8 


०९16200006, postalCode=400032, st=Mah. ht 
KAS H | NAT H INumber=4E8BC157609C105D396B04018FA47F8909333AFC18DDC38 


93CC043F18F759COB, PAGARE SHRIKRISHNA KASHINATH 
Date: 2024.02.16 16:29:03 +05'30' 


(श्रीकृष्ण पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
२. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. सह सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
८. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालनालयामार्फत) 
९. कुलसचिव, सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ, पुणे 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
११.श्री. नामदेव आडकुजी हेडाऊ, सहायक प्राध्यापक (स्थापत्य), सीओईपी तंत्रज्ञान 
विद्यापीठ, पुणे (विद्यापीठामार्फत) 
१२.निवड नस्ती, तांशि-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


